जल जीवन PAA अंतर्गत सर्वसाधारण (राज्य 
हिस्सा) घटकाखालील निधी राज्य पाणी व 
स्वच्छता Parton वितरित करणेबाबत 
(लेखाश्ीर्ष २२१५ २०७१) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम-२०२०/प्र.क्र.११० (२)/पापु १० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
HIPS मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई 
तारीख: ३० डिसेंबर,२०२० 


वाचा- 
१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग.क्र. जजमि २०२०/ प्र.क्र.१३८/ पापु १० 
(०७) दि.०४.०९.२०२० 
२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. जेजेएम २०२०/ प्र.क्र.९५/ WY १०, 
दि.२४.०९.२०२० 


प्रस्तावना- 

संदर्भिय क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात जळ जीवन Part राबविण्याकरीता मार्गदर्शक 
सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. जल जीवन PRM अंतर्गत सन २०२०-२०२१ करीता वित्त 
विभागाने लेखाशीर्ष २२१५ २०७१ (राज्य हिस्सा) खाली अर्थसंकल्पित निधीच्या १५% प्रमाणात बीम्स 
प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी यापूर्वी संदर्भिय क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य पाणी व 
स्वच्छता Farrer वितरित करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाने सर्वसाधारण घटकाखाली (राज्य 
हिस्सा) रु.२००,००,००,०००/- (अक्षरी - रुपये दोनही कोटी फक्त) इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता 
दिली आहे. 

जल जीवन Far या he Vera योजनेंतर्गत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यन्वित 
करण्याकरीता स्टेट IH ऑफ इंडिया मध्ये राज्य नोडल खाते (Single Nodal Account) उघडण्यात आले 
आहे. वित्त विभागामार्पत सर्वसाधारण घटकाखालील (राज्य हिस्सा) प्राप्त sat निधी सार्वजनिक वित्तीय 
व्यवस्थपन प्रणालीच्या राज्य नोडल खात्यात जमा करणे आवश्‍यक आहे 


शासन निर्णय- 

जल जीवन Far अंतर्गत सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षामध्ये मागणी क्र. वाय-२, ) जिल्हा 
परिषद योजनेअंतर्गत अनुदाने, (०२) (१५) नळाद्वारे पाणी पुरवठा योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 
यासाठी अनुदान (केंद्र पुरस्कृत योजना - राज्य हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) लेखाशीर्ष (२२१५ 
२०७१) खाली रु. २००,००,००,०००/- अक्षरी -रुपये दोनो कोटी waa ) इतका निधी वितरणास वित्त 
विभागाने मान्यता दिली आहे. हा निधी राज्य पाणी व स्वच्छता मिडानळा जल जीवन मिडान कार्यक्रमांतर्गत 
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीकरीता उघडण्यात आलेल्या राज्य नोडल खातामध्ये वितरित 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी तात्काळ राज्य पाणी व स्वच्छता Par (जळ जीवन fara) 
या नावाने उघडण्यात आलेल्या स्टेट बॅँक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा, मुंबई (IFSC Code- SBIN 
००००३००) येथील राज्य नोडल खाते क्र.३९२२२५४८२४२ मध्ये जमा करण्यात यावा. हा निधी जमा 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम-२०२०/प्र.क्र.११० (२) / पापु १० 


झाल्यानंतर पुढील सर्व आवश्‍यक कार्यवाही मिशन संचालक, जळ जीवन मिशन (राज्य पाणी व स्वच्छता 
मिशन) यांच्याद्वारे करण्यात यावी. 

३. सदर रक्‍कम आहरित करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी अवर सचिव (रोखशाखा) 
(श्री.पां.रा.खोटरे) यांना व नियंत्रक अधिकारी म्हणून सह सचिव (श्री.म.बा.हजारी), पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर रक्कम (श्री.पां.रा.खोटरे) आहरण व 
संवितरण अधिकारी तथा अवर सचिव RRA), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी 
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई मुख्य शाखा, Hay (IFSC Code- SBIN 0000300) येथे उघडण्यात 
आलेल्या राज्य नोडल खाते क्र.३९२२२५४८२४२ मध्ये जमा करावी. 

४. प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं २०२०/ प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
सोबतच्या परिशिष्ठातील अनुक्रमांक १ ते ८ व क्र.९ मधील तपासणी सूचीतील अ.क्र.१ ते १० मधील अटींची 
पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


प्‌. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौ.संदर्भ क्र.३०६/व्यय-३, दि.२९.१२.२०२० अन्वये प्राप्त 
सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२३०१५५९०९०६२८ असा आहे. हा Bear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Saroj Rajesh Deshpande 


७ ७ 
5 a [ (0 R a e ५ h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 
Supply And Sanitation Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=6a3 12461 10f5bc3d6fc7bdf1d6619a227d04e208 


D e ५ h a n d e 59a66b7faddf9190ac096802, cn=Saroj Rajesh Deshpande 
Date: 2020.12.30 16:02:01 +05'30' 


(सरोज देडापांडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. श्री.म.बा.हजारी, सह सचिव, पाणी पुरवठा स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. श्री.पां.रा.खोटरे, अवर सचिव, पाणी पुरवठा स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना विनंती करण्यात येते की, उक्त निधी तातडीने स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मुख्य 
शाखा, फोर्ट मुंबई येथील राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनच्या खात्यात जमा करावा. 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांचे स्वीय 
सहाय्यक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम-२०२०/प्र.क्र.११० (२) / WY १० 


३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई/ २- नागपूर 


oe ७ © 


. Per संचालक, जल जीवन FRM, बेलापूर, नवी मुंबई 

. सह सचिव /उप सचिव (अर्थसंकल्प), नियोजन व वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई 

. कार्यासन पापु-०४/२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. निवडनस्ती (पापु १०) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


